शैक्षणिक वर्ष २०१९-२० पासून राज्यातील विद्यमान 
संस्थेत सध्या सुरु असलेल्या औषधनिर्माणशास्त्र 
पदविका अभ्यासक्रमाची तुकडी पुर्ण करणेसाठी 
अभ्यासक्रमाच्या प्रवेशा क्षमतेत वाढ करण्यास 
अखिल भारतीय तंत्र शिक्षण परिषद, नवी दिल्ली यांनी 
दिलेल्या मान्यतेच्या अनुषंगाने शासन मान्यता 
देणेबाबत... 


महाराष्ट्र शासन 
उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग 
शासन निर्णय क्र. मान्यता-२०१९/(प्र.क्र.११९/१९)तांशि-५ 
मंत्रालय विस्तार भवन, मादाम कामा मार्ग, 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मुंबई ४०० ०३२. 
दिनांक: ०४ जुले, २०१९ 


संदर्भ : -१) अखिल भारतीय तंत्रशिक्षण परीषद, नवी दिल्ली यांचे पत्र H.F.No. Western/ 
१-४२५९५०४९३८/२०१९/₹७0५, दिनांक २९/४/२०१९. 


२) संचालक, तंत्र शिक्षण संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांचे पत्र क्रमांक 
१०/एनजीपी/प्रवेशञाक्षमता वाढ/मान्यता/२०१९/७२३, दि.२७.०६.२०१९. 


प्रस्तावना :- 


शैक्षणिक वर्ष २०१९-२० पासून राज्यातील विद्यमान संस्थेत सध्या सुरु असलेल्या 


औषधनिर्माणशास्त्र पदविका अभ्यासक्रमाची तुकडी पुर्ण करणेसाठी अभ्यासक्रमाच्या प्रवेश क्षमतेत वाढ 


करण्यास अखिल भारतीय तंत्र शिक्षण परिषद, नवी दिल्ली यांनी त्यांचे संदर्भाधीन क्र.१ येथील पत्रान्वये 


दिलेल्या मान्यतेच्या अनुषंगाने संचालक, तंत्र शिक्षण संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांनी 


शासनास प्रस्ताव सादर केलेला आहे. सोबत जोडलेल्या प्रपत्र-अ मध्ये नमुद संस्थेच्या नावासमोर 


दर्शविल्याप्रमाणे संस्थेत सध्या सुरु असलेल्या औषधनिर्माणशास्त्र पदविका अभ्यासक्रमाची तुकडी पुर्ण 


करणेसाठी अभ्यासक्रमाच्या प्रवेशा क्षमतेत वाढ करण्यास शासन मान्यता देण्याबाबतची बाब शासनाच्या 


विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय :- 


अखिल भारतीय तंत्रशिक्षण परिषद, नवी दिल्ली यांनी दिलेल्या मान्यतेस अनुसरुन सोबत 
जोडलेल्या प्रपत्र-अ मध्ये नमूद संस्थेत सध्या सुरु असलेल्या औषधनिर्माणशासत्र पदविका 


अभ्यासक्रमाची तुकडी पुर्ण करणेसाठी अभ्यासक्रमाच्या प्रवेश क्षमतेत वाढ करण्यास शैक्षणिक वर्ष 


२०१९-२० पासून खालील अटी व शतींच्या अधीन राहून शासनाची मान्यता देण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः मान्यता-२०१९/(प्र.क्र.११९/१९)तांशि-५ 


& : 


Go 


99 


. सदर मंजूरी कायम विना अनुदान तत्वावर राहील. 
. प्रस्तुत बाबतीत अखिल भारतीय तंत्रशिक्षण परिषदेने विहित केलेल्या तसेच दिनांक २१ मे, 


१९८३ च्या शासन निर्णयान्वये विहित केलेल्या अटींची पूर्तता करणे संबंधित संस्थेस 
बंधनकारक राहील. सदर अभ्यासक्रमासाठी संस्थेची प्रवेश क्षमता विवरणपत्रातील त्यांच्या 
नावासमोर नमूद केल्याप्रमाणे मर्यादित राहील. 


, शासनाने विहित केलेल्या तसेच अखिल भारतीय तंत्रशिक्षण परिषदेने विहित केलेल्या सर्व 


अटी व शर्ती मान्य असल्याबाबत संस्थेस करारनामा करावा लागेल. तसेच संबंधित 
कागदपत्रांची आणि औपचारिक बाबींची पूर्तता संचालक, तंत्र शिक्षण, महाराष्ट्र राज्य 
यांच्या संमतीने समाधानकारकरित्या करण्यात येईल. 


. सदर अभ्यासक्रमाच्या संळग्नीकरणासाठी संबंधित संस्थेने महाराष्ट्र सार्वजनिक विद्यापीठ 


अधिनियम, २०१६ मधील तरतूदीनुसार संबंधित विद्यापीठाची मान्यता/संलग्नीकरण घेणे 
आव्यक राहील. 

सदर पदविका अभ्यासक्रमांसाठी संबंधित संस्थांनी महाराष्ट्र राज्य तंत्र शिक्षण मंडळाची 
संलग्नता घेणे आवश्‍यक आहे. 

संबंधित संस्थेने संचालक, तंत्र शिक्षण, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांचेकडे आवऱयक ते प्रक्रिया 
शुल्क व संचीत ठेव संयुक्‍त खात्यात भरुन इतर कायदेशीर बाबींची पूर्तता करावी. 


, सदर व्यावसायीक पदविका अभ्यासक्रमाचे प्रवेश शासनाने मान्य केलेल्या संबंधित 


अभ्यासक्रमांच्या प्रवेश नियमानुसार /पद्धतीनुसार करण्यात येतील. 


. महाराष्ट्र राज्यातील विनाअनुदानित खाजगी व्यावसायिक शौक्षणिक संस्थांमधील प्रवेशाचे 


व शुल्काचे विनियमन करण्यासाठी आणि त्याच्याशी संबंधित किंवा तदानुषंगिक बाबींसाठी 
सन २०१५ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक २८ व त्याच्याअनुषंगाने वेळोवेळी निर्गमित 
होणारे नियम तथा आदेशा संबंधित संस्थांना लागु राहतील. 


. शुल्क नियामक प्राधिकरणाने विहित केलेल्या शिक्षण शुल्कापेक्षा जास्त शुल्क संबंधित 


संस्थांनी आकारल्यास त्या संस्थांवर महाराष्ट्र एज्युकेशनल इन्स्टिट्यूशन (प्रोहिबिडान 
ऑफ कॅपिटेशन फी) अँक्ट, १९८७ अनुसार कारवाई करण्यात येईल. 


.संस्थेने अभ्यासक्रम चालविण्यास पूर्णवेळ शिक्षकवृंद व इतर तांत्रिक कर्मचारी शासन 


नियमाप्रमाणे नियुक्‍त करावेत. त्यांना नियमानुसार वेतन व भत्ते देण्यात यावेत. तसेच 
शिक्षकवृंद व इतर कर्मचाऱ्यांच्या वेतन व भत्ते इत्यादीबाबत तसेच विद्यार्थ्याकडून 
शासनाकडे तक्रारी आल्यास संस्थेवर कडक कारवाई करण्यात येईल. 


.संस्थेतील ग्रंथालयास आवड्यक ती पुस्तके, नियतकालिके अखिल भारतीय तंत्र शिक्षण 


परिषदेच्या मानकानुसार खरेदी करणे आवशयक आहे. तसेच विद्यार्थ्यांना वाचनालयाचा 
पुरेपूर उपयोग होण्याच्या दृष्टीने ग्रंथालयात विद्यार्थ्यांना अभ्यासिकेची सोय करणे 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः मान्यता-२०१९/(प्र.क्र.११९/१९)तांशि-५ 


आव्यक आहे. तसेच विद्यार्थ्याना अखिल भारतीय तंत्रशिक्षण परिषदेच्या मानकाप्रमाणे 
सर्व शैक्षणिक सोयीसुविधा (उदा. प्रयोगशाळा, वाचनालय, वर्गखोल्या इ.) करणे आवश्‍यक 
आहे. 

१२.सदर संस्था, संचालक, तंत्रशिक्षण यांच्या नियंत्रणाखाली राहिल व संबंधित 
अभ्यासक्रमांच्या परीक्षा महाराष्ट्र राज्य तंत्र शिक्षण मंडळ, वांद्रे, मुंबई यांच्याकडून घेतल्या 
जातील. 

१३.रॅगिंग संदर्भात मा. सर्वोच्च न्यायालयाचे निर्देश व महाराष्ट्र प्रोहिबिशान ऑफ रॅगिंग अँक्ट, 
१९९९ यांची कठोरपणे अंमलबजावणी करणे आव्यक राहील. 

१४.अभ्यासक्रमात बदल झाल्यामुळे/अभ्यासक्रम बंद झाल्यामुळे भविष्यात जी काही परिस्थीती 
उद्भवते त्यास संबंधित संस्था जबाबदार राहतील. याप्रमाणे तसे हमीपत्र संबंधित संस्थांनी 
द्यावयाचे आहे. 

१५.याशिवाय संचालक, तंत्र शिक्षण, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई व संबंधित विद्यापीठ यांनी घाळून 
दिलेल्या अन्य अटी व शर्ती लागू राहतील. 

१६.ज्या संस्थांनी संचालक, तंत्र शिक्षण, महाराष्ट्र राज्य यांच्याकडे प्रोसेसिंग फी अदा केलेली 
नाही, त्या संस्थांकडून संचालकांनी अंतीम मान्यता देण्यापूर्वी ती वसूल करावी. 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in_ या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करुन देण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०१९०७०४१५०३४३३६०८ असा आहे. हा 


आदेडा डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Anil Raghunath 
Katkar 


(अ.र.काटकर) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 
प्रति, 
१. संचालक, तंत्रशिक्षण संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 
२. संचालक, महाराष्ट्र राज्य तंत्रशिक्षण मंडळ, मुंबई 
३. सहसंचालक, तंत्र शिक्षण विभागीय कार्यालय, पुणे (संचालक, तंत्र शिक्षण यांच्यामार्फत) 
४. संबंधित विद्यापीठांचे कुलसचिव, (संचालक, तंत्र शिक्षण यांच्यामार्फत) 
५. संबंधित संस्था (संचालक, तंत्र शिक्षण यांच्यामार्फत) 
६. अतिरिक्‍त सचिव (तांत्रिक), भारत सरकार, अखिल भारतीय तंत्र शिक्षण परिषद, ७ वा 
मजला, चंद्रलोक भवन, जनपथ, नवी दिल्ली - ११० ००१. 


पृष्ठ ४ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः मान्यता-२०१९/(प्र.क्र.११९/१९)तांशि-५ 


७. फार्मसी काऊन्सिळ ऑफ इंडिया, कम्बाइन्ड काऊन्सिल्स्‌ बिल्डिंग, कोटला रोड, 
एजवान-इ-गालिब मार्ग, नवी दिल्ली-११० ००२. 

८. सहायक शिक्षण सल्लागार (तांत्रिक), भारत सरकार, मनुष्यबळ विकास मंत्रालय (शिक्षण 
भाग), नवी दिल्ली. 

९. विभागीय अधिकारी, अखिल भारतीय तंत्र शिक्षण परिषद, पश्चिम विभागीय कार्यालय, 
इंडस्ट्रियल इन्शुरन्स बिल्डींग, २ रा मजला, चर्चगेट, मुंबई 

१०.निवड नस्ती/तांशि-५. 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


शासन निणेय क्र.मान्यता -2019/(प्र.क्र.119/19)/ तांशि-5, दि. 04 जुलै, 2019 सोबतचे 


प्रपत्र- अ 


List of Intake Restoration of full Division for Diploma Pharmacy Courses in Existing Institutes [Approved by AICTE A.Y. 2019-20] 


Sr No} Current | DTE | Institute Name Institute District | Institution Name of Parent Organisation(Trust) Program University/ Level Name of Shift Full Intake Intake 
Application | Code Address Type Organisation Address Board Course Time/ | Approved | Approved 
Number (Trust) Part for 2018- | for 2019- 
Time 19 20 
1 {1- 6900 |YASHWANT AT POST KOLHAPU |Unaided - JYOTIRLING AT POST NESARI, TAL PHARMACY Maharashtra DIPLOMA — |PHARMACY 1st Shift |FULL TIME 50 a 
3352532591 REDEKAR NESARI, TAL R Private SHIKSHAN GADHINGLAJ, DIST State Board of 
COLLEGE OF GADHINGLAJ, PRASARAK MANDAL |KOLHAPUR-416504 Technical 
PHARMACY B. DIST KOLHAPUR- Education, 
PHARM, AND D. |416504. Mumbai 


PHARM, NESARI 


Page 1 of 1 


